ठाणे महानगरपालिकेतील उप संचालक, 
नगर रचना हे पद सह संचालक, नगर 
रचना पदामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात दर्जोन्नत 
करुन सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री.न.रा.कावळे, सह संचालक, नगर रचना 
यांचेकडे सोपविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अतिका-६९२०/प्र.क्र.६३/२०२०/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०२०. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : ठामपा-२११६/प्र.क्र.३१(अ)/नवि-२३, दि.१९.०९.२०१९. 
शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय दि.१९.०९.२०१९ अन्वये ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध 
संवर्गातील पदे निर्माण करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार उप संचालक, 
नगर रचना संवर्गाचे एक पद निर्माण करण्यात आले आहे. 


०२. ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या मार्फत समूह विकास (Cluster Development) ची 
कार्यवाही तातडीने करावयाची असल्याने उप संचालक, नगर रचना हे पद भरण्याची आवश्यकता 
विचारात घेता, शासन परिपत्रक क्र.एसआव्ही-२०१८/प्र.क्र.२०८/कार्या.१२, दि.०५.०९.२०१८ मधील 
तरतूदीनुसार प्रशासकीय कारणास्तव, ठाणे महानगरपालिकेतील उप संचालक, नगर रचना हे पद सह 
संचालक, नगर रचना पदामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात दर्जोत्नरत करुन, सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
शासनाचे पुढील आदेशा होईपर्यंत श्री.न.रा.कावळे, सह संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ, मुंबई यांचेकडे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. श्री.कावळे यांनी त्यांच्या मूळ पदाच्या 
कर्तव्य व जबाबदाऱ्यासह सह संचालक, नगर रचना, ठाणे महानगरपालिका या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार सांभाळून आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका यांच्या निदेशानुसार काम करावे. 


०३. या आदेशाचा अनुपालन अहवाल संबंधित कार्यालय / संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी 
nitin.shelke@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर तात्काळ सादर करावा. 


०४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२००३२०१०२२३२०९२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VJAY KARBHARI CHAUDHARI 


Date: 2020.03.20 12:42:59 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


संबंधित अधिकारी यांना, 


शासन निर्णय क्रमांकः अतिका-६९२०/प्र.क्र.६३/२०२०/नवि-२७ 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

१०. आयुकत, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 

११. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

१२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

१५. कक्ष अधिकारी, कार्यासन नवि-२३, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


